जलसंपदा विभागांतर्गत गट-क संवर्गातील 
Raa पदे भरण्यासाठी समन्वय समितीची 
स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसपंदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३४९/आस्था (अतांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :-१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., दि.३१.१०.२०२२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.प्रानिमं/६२/प्र.क्र.३०/का.१३-अ, दि.२.११.२०२२ 

३) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३४९/आस्था (अतांत्रिक), 
दि.१७.११.२०२२ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.प्रानिमं/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, दि.२१.११.२०२२ 

५) प्रादेशिक निवड समिती तथा अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास 
संचाळनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.प्रानिस/०४/२०२२, 
दि.२३.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

शासन सेवेत रिक्‍त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने, आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाकडून संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुषंगाने, विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये परिमंडळनिहाय समन्वय अधिकाऱ्यांची 
नेमणूक करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये, भूतपूर्व 
दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (म.लो.आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व 
गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया 
टि.सी.एस.-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टीट्यूट ऑफ 
बँकिंग पर्सोनेल Rider) या कंपनींमार्फत राबविणेबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच सदर शासन 
निर्णयामधील तरतुदीनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग/ कार्यालयाने पदभरती करताना ऑनलाईन 
पध्दतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रियेसाठी/ स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करणे 
आवश्यक आहे. प्रादेशिक निवड समिती तथा अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, 
राज्यातील प्रादेशिक स्तरावर वेगवेगळी भरती प्रक्रिया न राबविता जलसंपदा विभागांतर्गत राज्यातील 
सर्व कार्यालयांतील गट-क संवर्गातील नामनिर्देशानाची रिक्‍त पदे भरण्यासाठी एकाच प्रादेशिक निवड 
समितीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील प्रादेशिक स्तरावर वेगवेगळी भरती प्रक्रिया न राबविता जलसंपदा विभागांतर्गत 
राज्यातील सर्व कार्यालयांतील गट-क संवर्गातील नामनिर्देशानाची रिक्‍त पदे भरण्यासाठी, मुख्य 
अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण wear यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समन्वय समिती 
स्थापन करण्यास झासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदे _अध्यक्ष 
२. अधीक्षक अभियंता तथा संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास - सदस्य 
संचालनालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३४९/आस्था (अतांत्रिक) 


३. अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, कोयना बांधकाम मंडळ, - सदस्य 
कोल्हापूर, परिमंडळ, सातारा 

४. अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) तथा परिमंडळीय अधिकारी, मध्यवर्ती - सदस्य 
संकल्पचित्र मंडळ, नाशिक 

५. अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद - सदस्य 

६. अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती  -सदस्य 


अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर - सदस्य 
अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई - सदस्य 
परिमंडळ, ठाणे सचिव 


२. उपरोक्त समन्वय समितीची खालीलप्रमाणे कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे:- 

जलसंपदा विभागांतर्गत राज्यातील सर्व कार्यालयातील गट-क संवर्गातील नामनिर्देशनाची 
रिक्‍त पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेसाठी शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या एजन्सीसोबत या 
समन्वय समितीकडून सामंजस्य करार (Agreement) करण्यात यावा व सदर एजन्सीबरोबर 
समन्वय ठेवावा. 

परिक्षार्थीकडून परिमंडळनिहाय व पदनिहाय याप्रमाणे विकल्प घेण्यात यावे. या समन्वय निवड 
समितीकडून परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निवड झालेल्या परीक्षार्थींना गुणवत्तेनुसार त्यांनी 
दिलेल्या विकल्पानुसार परिमंडळांतर्गत वाटप करण्यात यावे. तद्नंतर परिमंडळ/ 
मंडळाकडून पदनियुक्‍तीचे आदेशा निर्गमित करण्यात यावेत. 

या समन्वय समितीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात आल्यानंतर, न्यायालयीन प्रकरणे 
उद्भविल्यास, संबंधित प्रादेशिक निवड समितीकडून अशी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यात 
यावीत. 


— 
—O 
h— 


a 


@ 


3; सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१२७१२२७३५१७२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUDIN POPAT — णाल मानत 


2.5.4.20=20315cd32e197cc2334676dbe1f09f90b2334eddf7e75d09 
609003b414273f73, postalCode=400032, st=Maharas| 


; i tra, 
serialNumber=8FF188A569F4A95D2FOCE8CAG1E60D8AASF51A1BF 
65B42DD49BB26D 165941 D9E, cn=SUDIN POPAT GAIKWAD 
Date: 2023.01.27 12:31:07 +05'30° 


( डॉ. सुदिन गायकवाड) 
शासनाचे सह सचिव 


१. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 
२. सर्व मुख्य अभियंता 
३. सर्व अधीक्षक अभियंता, 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. कार्यासन आस्था (अतांत्रिक)- संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


